RNI No.MAHBILL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३ - ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


१५३ 


गुरुवार , जुलै ३१, २०१४ / श्रावण ९ , शके १ ९ ३६ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, तळमजला , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 
क्रमांक झेडपीए . २०१२/ १०६९/ प्र.क्र .२१७(१) /पंरा-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ४१ ) याच्या 
कलम ४ अन्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक पीआर.पीएचई- बी -११०८ / प्र.क्र .१६७/ ठाणे / एम-१०, 
दिनांक ३१ जुलै २०१४ याद्वारे ठाणे व पालघर अशा दोन नवीन जिल्हा करण्याच्या उद्देशाने विद्यमान ठाणे महसुली जिल्हयाचेविभाजन करण्यात 
आलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
अधिनियम असा करण्यात आला आहे. ) याच्या कलम ४ अन्वये संबंधित संहितेअन्वये एखादा जिल्हा बनविण्यात किंवा रचना करण्यात 
आलेले प्रत्येक स्थानिक क्षेत्र हे (मात्र, त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्नुसार रचना केलेल्या किंवा स्थापन 
केलेल्या एखाद्या महानगरपालिकेच्या, नगरपालिकेच्या, कटक मंडळाच्याकिंवा अधिसूचित क्षेत्र समितीच्या हद्दी त्यामधून वगळून ) उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनांसाठी जिल्हा असेल ; 


उक्त 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १ ९ ३७ 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त प्रमाणे ठाणे व पालघर ह्या दोन नवीन महसुली जिल्हयांची रचना लक्षात घेता, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी , 
उपरोल्लिखित दोन नवीन महसुली जिल्हयांशी समनुरुप असतील अशा दोन नवीन जिल्हयांची रचना करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ आणि कलम २५४ च्या पोट -कलम (१ ) चा खंड ( क ) यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून, 

( क ) विद्यमान ठाणे जिल्हयाचे ( त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्नुसार रचना केलेल्या किंवा स्थापन 
केलेल्या महानगरपालिकेच्या, नगरपालिकेच्या, कटक मंडळाच्या किंवा अधिसूचित क्षेत्र समितीच्या हद्दी असल्यास, त्या वगळून ) ठाणे व 
पालघर या नवीन महसुली जिल्ह्यांच्या ( आपापल्या हद्दींशी) समव्यापी हद्दी असलेल्या अशा, ठाणे व पालघर या जिल्ह्यामध्ये विभाजन करीत 
आहे; आणि 

( ख ) असा निदेश देते की , ठाणे व पालघर या प्रत्येक नवीन जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा परिषद असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस . संधू, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १९ ३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 31st July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPA . 2012 / 1069/CR -217 ( 1 )/PR - 1 . – Whereas , by Government Notification , Revenue and Forest 
Department, No. Pra.phe.B.1108 /C.R.167 / Thane /M - 10 , dated the 31st July 2014 , issued under section 4 of the 
Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ), the existing Revenue District of Thane has been 
split up to constitute two new Revenue Districts of Thane and Palghar; 

And whereas, under section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . 
V of 1962) (hereinafter referred to as " the said Act” ), every local area formed or constituted into a district under 
the said Code (but excluding therefrom the limits of a municipal corporation , municipality , a cantonment or a 
notified area committee , constituted or established by or under any law for the time being in force ) shall be a 
District for the purposes of the said Act; 

And whereas, in view of the constitution of two new Revenue Districts of Thane and Palghar as aforesaid , 
it is necessary to constitute two new Districts for the purposes of the said Act which shall correspond to the 
aforementioned two new Revenue Districts. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 6 and clause (a ) of sub -section ( 1) of section 
254 of the said Act, the Government ofMaharashtra , with effect from the 1st day of August , 2014 hereby , 

(a ) divides the existing District of Thane into the Thane and Palghar Districts with the limits co 
extensive with the limits of the new Revenue Districts of Thane and Palghar respectively (excluding the 
limits, if any, of a municipal corporation , municipality , a cantonment or a notified area committee , 
constituted or established by or under any law for the time being in force ); and 

(6 ) directs that there shall be a Zilla Parishad for each of the new Districts of Thane and Palghar . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SANDHU , 
Principal Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , तळमजला, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , 

१ ९ ६१. 
क्रमांक झेडपीए. २०१२/ १०६ ९ / प्र.क्र .२१७( २ )/ पंरा-१. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ 
(१ ९ ६२ चा महा. ५ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) याचे कलम ६ आणि कलम २५४ च्या 
पोट - कलम (१ ) चा खंड ( क ) यांन्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र . झेडपीए . २०१२/ १०६ ९ / 
प्र.क्र .२१७(१) / पंरा -१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ याद्वारे ( त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वयेकिंवा तद्नुसार रचना केलेल्या 
किंवा स्थापन केलेल्या महानगरपालिकेच्या, नगरपालिकेच्या, कटकाच्या किंवा अधिसूचित क्षेत्र समितीच्या हद्दी असल्यास, त्या वगळून ) ठाणे व 
पालघर या महसुली जिल्ह्यांच्या आपापल्या हद्दींशी समव्यापी हद्दी असलेल्या ठाणे व पालघर ह्या दोन जिल्ह्यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून 
रचना करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये गट (ब्लॉक ) स्थापना करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, आता भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड (ग ) आणि उक्त अधिनियमाचे कलम ५ यांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , यासोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, त्या 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये, त्याच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या ( संख्येइतक्या ) व त्याच स्तंभामध्ये नावे विनिर्दिष्ट केलेल्या तसेच उक्त 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये, त्या प्रत्येकासमोर विनिर्दिष्ट करण्यात आलले स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट असणाऱ्या हद्दी असलेल्या गटांची रचना करीत 
आहे आणि या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक पीएसई. १०९ ६ /सीआर-११४ / ०५ , 
दिनांक १९ सप्टेंबर १९९ ६ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 
उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये, “ ठाणे ” जिल्ह्याशी संबंधित अनुक्रमांक १ वरील नोंदीऐवजी पुढील नोंदी दाखल करण्यात येतील 

अनुसूची 


जिल्हा 


गटाचा क्रमांक व नाव 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका 

( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


“ १ 


ठाणे 


भिवंडी तालुका 


१. भिवंडी 


२. शहापूर 


शहापूर तालुका 
कल्याण तालुका 
अंबरनाथ 

तालुका 
मुरबाड तालुका 


३. कल्याण 
४. अंबरनाथ 


५. मुरबाड 


१ अ 


पालघर 


वसई तालुका 
तलासरी तालुका 


१. वसई 
२. तलासरी 


३. डहाणू 


४. विक्रमगड 


डहाणू तालुका 
विक्रमगड 

तालुका 
जव्हार तालुका 
मोखाडा 

तालुका 
वाडा तालुका 
पालघर तालुका 


५. जव्हार 
६. मोखाडा 


७. वाडा 


" 


८. पालघर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एस . एस . संधू , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १९ ३७ 


4 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road, Fort, Mumbai 400 001, dated the 31st July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPA . 2012/ 1069/CR - 217 (2 )/PR-1.—Whereas,by Government Notification , Rural Development and 
Water Conservation Department No.ZPA . 2012 / 1069/ C.R . 217 ( 1)/PR - 1, dated the 31st July 2014 , issued under 
section 6 and clause ( a ) of sub - section ( 1) of section 254 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act ”) , two new Districts of Thane and 
Palghar with the limits co - extensive with the limits of the revenue Districts of Thane and Palghar respectively 
(excluding the limits, if any, of a municipal corporation , municipality , a cantonment or a notified area committee 
constituted or established by or under any law for the time being in force ) have been constituted with effect 
from the 1st day of August, 2014 ; 

And whereas, it is necessary to constitute Blocks in each of the aforesaid two Districts. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( c) of article 243 of the Constitution of India 
read with section 5 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby constitutes in every District 
specified in column ( 2 ) of the Schedule hereto , the number of Blocks specified against them in column (4 ) 
thereof with the names specified in the same column , and the limits comprising the local areas specified 
against each of them in column (3 ) of the said Schedule and for that purpose amends the GovernmentNotification , 
Rural Development and Water Conservation Department No. PSE . 1096 /C.R . 114/05 , dated the 19th September 
1996 , as follows, namely : 

In the Schedule to the said notification , for the entry at Serial No. 1 , relating to “ THANE ” District , the 
following entries shall be substituted , namely : 


SCHEDULE 


District 


Local area / Taluka 


Number and name of Blocks 


Sr. 
No. 
( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


“ 1 


THANE 


1 Bhiwandi Taluka 
2 Shahapur Taluka 
3 Kalyan Taluka 
4 Ambarnath Taluka 
5 Murbad Taluka 


( 1 ) Bhiwandi 
( 2 ) Shahapur 
(3 ) Kalyan 
(4 ) Ambarnath 
(5 ) Murbad 


1A 


PALGHAR 


1 Vasai Taluka 
2 Talasari Taluka 
3 Dahanu Taluka 
4 Vikramgad Taluka 
5 Jawhar Taluka 
6 Mokhada Taluka 
7 Wada Taluka 
8 Palghar Taluka 


( 1 ) Vasai 
( 2 ) Talasari 
(3 ) Dahanu 
(4 ) Vikramgad 
(5 ) Jawhar 
(6 ) Mokhada 
( 7 ) Wada 
(8 ) Palghar” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SANDHU , 
Principal Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , तळमजला, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीए.२०१२ / १०६ ९ / प्र.क्र .२१७ ( ३ )/ पंरा -१. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ 
(१ ९ ६२ चा महा. ५ ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे ) याचे कलम ६ आणि कलम २५४ च्या 
पोट- कलम (१ ) चा खंड ( क ) यान्वये काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक झेडपीए-२०१२ / 
१०६ ९/ प्र.क्र .२१७(१)/पंरा-१, दिनांक ३१ जुलै २०१४ याद्वारे पूर्वीच्या ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करून ठाणे व पालघर या दोन नवीन जिल्हयांची 
रचना करण्यात आली आहे आणि उक्त दोन्ही नवीन जिल्ह्यांसाठी उत्तराधिकारी जिल्हा परिषद स्थापना करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अशा विभाजनाच्या कारणाने , ठाणे जिल्हा परिषदेच्या परिषद सदस्यांच्या पदावधीमध्ये पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्याचे दोन 
जिल्ह्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थितीमध्ये, उक्त अधिनियमाखाली अशा जिल्हा परिषदांची रचना करण्यात येईपर्यंत , उत्तराधिकारी जिल्हा 
परिषदांच्या पंचायत समित्या, स्थायी समित्या किंवा विषय समित्या किंवा नेमणूक केलेल्या अन्य समित्या कोणत्याही असल्यास , यांच्यासहित 
उत्तराधिकारी जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि त्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी, प्रशासकाची नेमणूक करण्याकरिता तरतूद 
करण्यास राज्य शासन सक्षम आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम २५५, पोट -कलम ( २ ) च्या खंड ( चार ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून, या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (१) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची, 
तिच्या स्तंभ ( २) मध्ये त्यांच्यासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या उत्तराधिकारी जिल्हा परिषदांच्या पंचायत समित्या, स्थायी समित्या किंवाविषय 
समित्याकिंवा नेमणूक केलेल्या अन्य समित्या, कोणत्याही असल्यास, यांच्यासहित त्या जिल्हा परिषदांची कर्तव्ये व कार्ये पार पाडण्यासाठी, अशा 
संबंधित जिल्हा परिषदांची उक्त अधिनियमान्वये यथावकाश रचना केली जाईपर्यंत , नेमणूक करीत आहे. 


~ 


. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


अधिकारी 
( २ ) 


जिल्हा परिषदा 

( ३ ) 


( १ ) 


( १ ) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे 


ठाणे जिल्हा परिषद ( तिच्या पंचायत समित्या , स्थायी समिती किंवाविषय 
समित्या किंवा नेमणूक केलेल्या अन्य समित्या कोणत्याही असल्यास ). 
पालघर जिल्हा परिषद ( तिच्या पंचायत समित्या , स्थायी समिती किंवाविषय 
समित्या किंवा नेमणूक केलेल्या अन्य समित्या कोणत्याही असल्यास ). 


( २ ) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पालघर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एस . एस. संधू, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १९ ३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated the 31st July 2014 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 


No. ZPA . 2012 / 1069/CR - 217 ( 3 )/PR-1.—Whereas , by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPA . 2012 / 1069/CR -217 ( 1)/PR - 1, dated 
the 31st July 2014 issued under section 6 and clause (a ) of sub -section ( 1) of section 254 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962) (hereinafter 
referred to as “ the said Act”), two new Districts of Thane and Palghar have been constituted by 
dividing the former District of Thane and a successor Zilla Parishad has been established for 
each of the said new Districts; 

And whereas , by reason of such division , the former District of Thane stood split- up into 
two Districts during the term of office of the Councillors of the Thane Zilla Parishad ; 

And whereas, in the circumstances aforesaid , the State Government is competent to provide 
for the appointment of Administrators to exercise the powers and to perform the functions of the 
successor Zilla Parishads including those of the Panchayat Samitis , the Standing Committees or 
Subject Committees or other Committees appointed , if any, until such Zilla Parishads are in the 
due course constituted under the said Act . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( iv ) of sub -section (2 ) of section 
255 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby appoints with effect from the 1st day 
of August 2014 the officers mentioned in column ( 1 ) of the Schedule hereto to perform the duties 
and functions of the successor Zilla Parishads including those of the Panchayat Samitis, the 
Standing Committees or Subject Committees or other Committees appointed , if any , respectively 
specified against them in column ( 2 ) thereof until such respective Zilla Parishads , are in due 
course constituted under the said Act. 

SCHEDULE 


Sr. No. 

( 1 ) 


Officers 

( 2 ) 


Zilla Parishads 

( 3 ) 


( 1 ) 


Chief Executive Officer , Zilla 
Parishad, Thane . 


> 


Thane Zilla Parishads ( including those of 
Panchayat Samitis , the Standing Committees or 
Subject Committees or other Committees 
appointed , if any). 
Palghar Zilla Parishad ( including those of 
Panchayat Samitis , the Standing Committees or 
Subject Committees or other Committees 
appointed , if any ). 


( 2 ) 


Chief Executive Officer , Zilla Parishad , 
Palghar. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SANDHU , 
Principal Secretary to Government. 


भाग चार - ब -३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १ ९ ३७ 


१५४ 


मंगळवार , ऑगस्ट ५ , २०१४/ श्रावण १४, शके १ ९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९वा मजला, मंत्रालय , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ४ ऑगस्ट , २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र परिचर्या परिषद नियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक मपप. १११३/ प्र.क्र . १४६/ १३ / अधिनियम.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र परिचर्या परिषद अधिनियम, १९ ६६ मधील नियम ३( ३)( बी ) 
अन्वये महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या निवडणूक घोषित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेची निवडणूक उक्त नियमात विहित केलेल्या 
आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेची रचना “ महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ " अधिनियम, २०१३ प्रमाणे करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


य . रा . गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
New Mantralaya , Mumbai 400 001, dated the 4th August, 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA NURSING COUNCIL RULES , 1966 . 


No. MNP. 1113 / C.R.146/ 13 / Act. - Whereas the Elections to the Maharashtra Nursing Council under 
section 3 (3 )(b ) of the Maharashtra Nursing Council Act, 1966. The Nursing Council Election have been 
declared . Election of Maharashtra Nursing Council in the manner and council will be constituted 
as per State Board of Nursing and Paramedical Education Act , 2013 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. R. GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १९ ३७ 


९ 


. 


१५५ 


मंगळवार , ऑगस्ट ५ , २०१४/ श्रावण १४ , शके १ ९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मुंबई ४०० ००१, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१४ . 


~ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ . 

क्रमांक नियुक्ती २०१४ / प्र.क्र .११३/ गृनिभू.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ 
( १९ ७७ चा महा. २८ ) (त्यात यापुढे ज्याचा निर्दश “ उक्त्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम १८ च्या अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त मंडळ " असा करण्यात आला आहे.) याची 
स्थापना केली होती. आणि शासन अधिसूचना, गृहनिर्माण विभाग क्रमांक नियुक्त्ती २१०६ / प्र.क्र .१३ ९( २ )/ प्रशा-३ , दिनांक १ सप्टेंबर २००६ अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने श्री . रमेश किर यांची अंशकालीक अशासकीय सभापती म्हणून उक्त मंडळावर नियुक्ती केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी अंशकालीक सभापती यांचा सदरहू कार्यालयीन कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०१० रोजी समाप्त झालेला आहे आणि सदर पद 
त्या दिनांकापासून रिक्त आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या मते जनहितार्थ, उक्त मंडळावर अंशकालीक सभापतीची नियुक्ती करणे आवश्यक वाटेत; 

आता त्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या कलम १८ च्या उप -कलमे ( २), ( ४ ) आणि ( ५ ) अन्वये शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन उक्त मंडळावर श्री . माणिक जगताप , राहणार 
बी -२० , रामगिरीपॅराडाईज , गोखले रोड , दादर (प.), मुंबई ४०० ०२८ यांची अंशकालीक सभापती म्हणून पुढील आदेशापर्यंत किंवा तीन वर्षांसाठी 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत नियुक्ती करीत आहे आणि सदर अधिनियमाच्या कलम १८ च्या उप - कलम ४ अन्वये त्यांचे नाव महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . ग. साळवी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १ ९ ३७ 


HOUSING DEPARTMENT 


4th Floor , G. T. Hospital Compound Building , 
Lokmanya Tilak Marg , Mumbai 400 032 

dated the 5th August 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT , 1976 . 

No. Niyukti 2014 /CR - 113 /Grunibhu . — Whereas, The Government of Maharashtra had 
established the Konkan Housing and Area Development Board (hereinafter referred to as “ the 
said Board ”) under section 18 of the Maharashtra Housing and Area Development, Act , 1976 (Mah . 
XXVIII of 1977) (hereinafter referred to as " the said Act ") ; 


And whereas , the Government of Maharashtra has , vide the Government Notification , 
Housing Department No. Niyukti 2106 /CR - 139 (2 )/ADM - III, dated 1st September 2006 , appointed 
Shri Ramesh Kir as a part-time Chairman on the said Board . 


And whereas , the term of office of the part-time Chairman so appointed has expired on the 
31st March 2010 and the said post has since been vacant; 


And Whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that it is expedient in the 
public interest to appoint the part -time Chairman on the said Board . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (2 ), (4 ) and (5 ) of section 
18 of the said Act , and of all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra 
hereby appoints Shri Manik Jagtap , resident of B - 20 , Ramgiri Paradise , Gokhale Road , 
Dadar (W.), Mumbai 400 028 , as a part-time Chairman on the said Board , until further orders of 
the Government of Maharashtra or for a period of three years, whichever is earlier ; and publishes 
his name as required by sub -section (4 ) of the said section 18 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. G. SALVI, 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १९ ३७ 


११ 


१५६ 


गुरुवार , ऑगस्ट ७, २०१४ / श्रावण १६, शके १ ९ ३६ 


वित्त विभाग 


66 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ऐषआराम कर अधिनियम, १९ ८७. 

क्रमांक एलटीए . २०१४ / प्र.क्र . ४० / कराधान -२. महाराष्ट्र ऐषआराम कर अधिनियम, १९८७ ( १९ ८७ चा महा . ४१ ) च्या कलम २२ च्या 
उप-कलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र . एलटीए . २००६ / 
प्र.क्र . ८५ / कराधान-२, दिनांक २९ मार्च २००७ मध्ये जनहितार्थ खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

उक्त अधिसूचनेमध्ये, अनुसूचीमध्ये, 
१ . नोंद २ मध्ये, 

( क ) उप -नोंद ( ४ ) वगळण्यात येत आहे ; 

( ख ) उप -नोंद ( ४ ) नंतर खालील उप - नोंद दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच , 
( ५ ) ( एक ) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने शासन निर्णय , क्र . एमटीसी.२००५ / रिक्त शासन अधिसूचना, वित्त विभाग , 
२ / प्र.क्र . १७२ / पर्यटन, दिनांक १६ डिसेंबर २००६ नुसार पर्यटन योजना -२००६ 

क्र . एलटीए . २०१४ / प्र.क्र . ४० / 
खाली पात्र ठरविलेल्या महाराष्ट्र राज्यात स्थापित केलेल्या पर्यटन घटक 

कराधान -२ , दिनांक ७ ऑगस्ट 
रचनेमध्ये हॉटेल चालक म्हणून नोंदित झालेल्या व ज्यास विक्रीकर आयुक्तांनी 

२०१४ ” . 
त्यावेळी उप - नोंद ( ४ ) जशी अस्तित्वात होती त्यानुसार , दिनांक १८ जानेवारी 
२०१० पर्यंत अनुज्ञेयता प्रमाणपत्र दिले आहे, अशा हॉटेल चालकास, अनुज्ञेयता 
प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेपर्यंत किंवा अनुज्ञेयता प्रमाणपत्रात 
नमूद केलेल्या अंतिम समय मर्यादेपर्यंत जे प्रथम घडेल तोपर्यंत महाराष्ट्र 
ऐषआराम कर अधिनियम , १९ ८७ च्या कलम २( छ ) ( एक ) मध्ये व्याख्या 

करण्यात आल्यानुसार पुरविण्यात आलेल्या ऐषआरामाकरिता. 
( दोन ) महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने शासन निर्णय, क्र . एमटीसी-२००५ / 

२ / प्र.क्र . १७२ / पर्यटन , दिनांक १६ डिसेंबर २००६ खाली पात्र ठरविलेल्या 
महाराष्ट्र राज्यात स्थापित केलेल्या पर्यटन घटक रचनेमध्ये हॉटेल चालक 
म्हणून नोंदित झालेल्या पर्यटन योजना-२००६ च्या जोडपत्र ब मध्ये नमूद 
केलेल्या ब आणि क या क्षेत्रामध्ये असलेल्या व महाराष्ट्र करविषयक 
कायदे ( कर बसविणे, सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अधिनियम , २०१४ 
( २०१४ चा महा. २७ ) लागू झाल्यानंतर अर्हता प्रमाणपत्र दिले आहे, अशा 
हॉटेल चालकास , अनुज्ञेयता प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या कमाल आर्थिक 
मर्यादेपर्यंत किंवा अनुज्ञेयता प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या अंतिम समय मर्यादेपर्यंत 
जे प्रथम घडेल तोपर्यंत महाराष्ट्र ऐषआराम कर अधिनियम , १९८७ च्या 
कलम २ ( छ ) ( एक ) मध्ये व्याख्या करण्यात आल्यानुसार पुरविण्यात आलेल्या 
ऐषआरामाकरिता. 


. 


१२ 


" ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १ ९ ३७ 
नोंद २ नंतर खालील नोंद दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 
महाराष्ट्र शासनाची पुणे येथील प्रशिक्षण संस्था “ यशदा ” ( यशवंतराव चव्हाण रिक्त शासन अधिसूचना, वित्त विभाग , 
विकास प्रशासन प्रबोधिनी) मार्फत पुरविण्यात आलेल्या ऐषआरामाकरिता . 

क्र . एलटीए . २०१४ / प्र.क्र . ४० / 
कराधान -२ , दिनांक ७ ऑगस्ट 
२०१४ ” . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडिया, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८ , शके १९ ३७ 


23 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralya , Mumbai 400 032 . 

Dated the 7th August 2014 . 


NOTIFICATION 


“ (5 ) 


MAHARASHTRA TAX ON LUXURIES ACT, 1987. 

No. LTA . 2014 /C.R . 40 / Taxation - 2. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 22 of the Maharashtra Tax on Luxuries Act, 1987 (Mah.XLI of 1987), the Government of 
Maharashtra in the public interest , hereby amends the Government Notification , No.LTA. 2006 / 
C.R. 85 / Taxation - 2 , dated the 29th March 2007, as follows, namely : 

In the said notification , in the Schedule , 
1. in entry 2 , 

(a ) sub -entry ( 4 ) shall be deleted ; 

(b ) after sub -entry ( 4 ), the following sub -entry shall be added , namely : 
(i) Luxuries of the nature defined under section 2 (g ) (i) NIL Government 
of the Maharashtra Tax on Luxuries Act , 1987 

Notification , Finance 
provided by a registered hotelier inside a Tourism 

Department, No. LTA . 
Unit set- up and owned by it in the State of 

2014 /C.R.40 / Taxation - 2 , 
Maharashtra and certified by the Maharashtra 

dated the 7th August 
Tourism Development Corporation as an Eligible 

2014 " . 
Unit under the Tourism Policy - 2006 by Government 
Resolution No. MTC - 2005 / 2/CR - 172/ Tourism , dated 
the 16th December 2006 and to whom a Certificate 
of Entitlement has been granted by the Commissioner 
of Sales Tax upto 18th January 2010 for the purpose 
of sub -entry (4 ) as it existed then upto the period 
by which monetary ceiling specified in the Certificate 
of Entitlement gets exhausted or till the last day of 
the period mentioned in the Certificate of 
Entitlement whichever is earlier . 


(ii) Luxuries of the nature defined under section 2 (g ) (i ) 

of the Maharashtra Tax on Luxuries Act , 1987 
provided by a registered hotelier inside a Tourism 
Unit set-up and owned by it in the State of 
Maharashtra and certified by the Maharashtra 
Tourism Development Corporation as an Eligible 
Unit under the Tourism Policy- 2006 by Government 
Resolution No. MTC - 2005 / 2 /CR- 172/ Tourism , dated 
the 16th December 2006 , situated in the areas 
specified in zone B and C as shown in Annexure 
‘ B’of the Tourism Policy , 2006 to whom a Eligibility 
Certificate has been granted after the commencement 
of the Maharashtra Tax Laws (Levy , Amendment and 
Validation ) Act , 2014 (Mah . XXVII of 2014 ), for the 
purpose of this sub - entry upto the period by which 
monetary ceiling specified in the Certificate of 
Entitlement gets exhausted or till the last day of the 
period mentioned in the Certificate of Entitlement 
whichever is earlier . 


v 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ३- ९, २०१५ / भाद्र. १२-१८, शके १९ ३७ 


“ 3 . 


2. After entry 2 , the following entry shall be added , namely : 
Luxuries provided by training institute “ YASHADA ” NIL 

( Yashawantrao Chavan Academy of Development 
Administration ) a Government of Maharashtra 
Organisation at Pune. 


Government 
Notification , Finance 
Department No. LTA . 
2014 /C.R.40 / Taxation - 2 , 
dated the 7th August 
2014 ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGADIYA , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


